जिल्हा प्राणी ay प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 
जिल्हा : मुंबई शहर. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.३१७/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ फेब्रूवारी, २०१९ 


वाचा :- 
(१) कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३, 


दिनांक १४.०३.२०१७ 


(2) जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र. रवका/टे-३/प्राणी प्रतिबंधक Far 
सोसायटी/अझासकीय सदस्य/२०१८/२४१३०-२४२६०, दिनांक १५.१२.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या प्राणी Hy प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी 
स्थापना व नियमन) नियम, २००१ च्या नियम ३ मधील तरतुदीनुसार संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च, २०१७ 
च्या अधिसूचनेन्वये सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्राणी ay प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समित्यांची 
स्थापना करण्यात आली आहे. सदर व्यवस्थापकीय समितीवर गोझशाळा/पांजरापोळ संस्थेचे अध्यक्ष, प्राणी 
विषयक कार्य करणारे सेवाभावी संस्थेचे सदस्य, सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशीत केलेल्या व्यक्‍ती 
आणि मानवहीत कार्य करणारे/प्राण्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्‍ती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तींची 
अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


२. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विचारात घेवून संदर्भाधीन दिनांक 
१४/०३/२०१७ अधिसूचनेतीळ खंड (क) (३) येथील तरतूदीनुसार मुंबई शहर जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष 
प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर खालील व्यक्तींची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. सदर अशासकीय सदस्य पदाचा कार्यकाळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे राहील. 


अझ्ञासकीय सदस्याचे नांव क्षेत्राचे नांव पदनाम 
श्री. सुरेश बाबू कदम, प्राणी कल्याणविषयक कार्य | अज्ञासकौय 
डॉ. एस.एस. राव रोड, परेल, मुंबई-१२. करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे सदस्य 
श्रीमती अंबिका हिरानंदानी, दोन सदस्य. अशासकीय 
२३, सी लॉर्ड, कफ परेड, मुंबई-०५. सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.३१७/पदुम-३ 


३ श्री. आशिक हुसेन अब्दुल रेहमान कुरेशी सर्वसाधारण समितीने अशासकीय 
मुस्लीम सोसायटी, सेवकनगर, जरीमरी, मुंबई नामनिर्देशित केलेल्या २ सदस्य 

४ श्री. जे. सी खन्ना, व्यक्ती अशासकोय 
सचिव, बीएसपीसीए, परेल, मुंबई १२. सदस्य 

५ att. रमेश पुरोहित अश्ासकोय 
४६, भारत भवन, काळबादेवीरोड, मुंबई-२ सदस्य 

६ डॉ. शैलेंद्र गजानन वाघमळे, अशासकोय 
३-जमनादास मेहता मार्ग, अलंकार बिल्डींग, मलबार सदस्य 
हिल, मुंबई 

७ श्रीमती डॉ. विनिता उमेश कुलकर्णी, अशासकीय 
८०१/८०२,देवार्ती, नारायण पाठारे मार्ग, sary सदस्य 
इंडस्ट्रीयल इस्टेटजवळ, माहिम, मुंबई-१६. 

८ श्रीमती फौजा एन. शाहा, अशासकोय 
फ्लॅट नं.एम-३/४, १३ वा मजला,बी विंग, डॉ. अँनी बेझंट सदस्य 
रोड,वरळी, मुंबई-१३ 

९ श्री. सुरेश कृष्णराव पाटील, अशासकीय 
एम एम डब्ल्यू सी १६२/८५,खारदेवनगर पोलीस चौकी सदस्य 
चेंबूर,मुंबई-७१. संबंधित जिल्ह्यातील 

7 ० श्री. नितीन नामदेव लेगरे, मानवहितकारक कार्य SINT 
अहमद USL कम्पाऊंड सदानंद मोहन मार्ग, नायगांव, | करणारे/ प्राणी सदस्य 
दादर (पूर्वी, मुंबई-१४. कल्याणासाठी कार्य करणारे 

iy १ श्री. किरण रामचंद्र झेंडे, कार्यकर्ते. अशासकीय 
१०५, दुलंबी कासम खान चाळ, रुम क्र.१३,*ब" धनमिल सदस्य 
नाका, एलफिस्टन रोड, प्रभादेवी, मुंबई-१४ 

१२ श्री. असलम मोहद शफी कुरेशी, अशासकीय 
रु.नं.८, ए.आर.पटनी चाळ, एस.एम.रोड, साई सदस्य 
रुग्णालयाजवळ, वडाळा (पू), अँन्टॉपहिल, मुंबई 

१३ श्री. वसंत तात्या कोकरे, अशासकोय 
9/2, आदर्श कॉलनी, भिमनगर, घाटकोपर(प), मुंबई-८६ सदस्य 

१४ श्री. संतोष नाथा आरवेल, अशासकोय 
राजगृह को.ऑ.सो. बिल्डींग नं.१० , रु.नं.५०३, आरएनए सदस्य 
Wades, आरसी मार्ग, वाशीनाका, चेंबूर, मुंबई-(७४ 

१५ श्री. STOR हुसेन कुरेशी, अशासकीय 
रु.नं.४२, तळ मजला, पठाण मस्जीत कंम्पाऊंड, सदस्य 
एलफिस्टन रोड, बीएम मार्ग, मुंबई-१३ 


३. अआ.क्र.६ते१५ येथील १० व्यक्तींचा चारित्र्यपडताळणी अहवाल अनुकूल प्राप्त होण्याच्या अटीच्या 
अधीन राहून त्यांची मुंबई शहर जिल्ह्यातीलप्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर 
अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.३१७/पदुम-३ 


४. 


सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२५१६५३२८७३०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vikas Tulshiram Kadam 


Vi ka S Tu | S h | fa mM DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 


and ADF Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Kadam यया यी 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

अतिरिक्‍त आयुक्त, पशुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे 
मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

महाव्यवस्थापक, देवनार पश्युवधगृह, मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 

. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, waar. 

. सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन उपआयुक्त 

. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. मुंबई शहर जिल्ह्यातील प्राणी क्ळेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सर्व अशासकीय 


सदस्य 


. निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


